राज्य/सावित्रीबाई फुले आदर्श 

शिक्षक पुरस्कार सन २०१८-२०१९ 

राज्य निवड समितीची नियुक्ती. 
महाराष्ट्र शासन 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : २०१९/प्र.क्र.६७/टीएनटी-४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई :-४०० ०३२. 


दिनांक-: २४ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पीटीसी-२०१६/ 
प्र.क्र.९८/टीएनटी-४,दिनांक २१ जुले,२०१६. 
२) शिक्षण संचाळक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
अ) क्र.शिसं/राशिपु/२०१७-१८/२६१/विद्या शाखा/१३२२५,दिनांक ५ डिसेंबर,२०१८. 
ब) क्र.शिसं/राशिपु/२०१८-१९/२६१/विद्या शाखा/४१३२,दिनांक १४ जुन,२०१९. 


शासन निर्णय-: 


सन २०१८-२०१९ या वर्षाकरीता राज्य / सावित्रीबाई फुळे आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी 


जिल्हा निवड समितीकडून आलेल्या शिक्षकांच्या शिफारशीवर,शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार अंतिम 
निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्य निवड समिती नियुक्‍त करण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. शासकीय सदस्य (गट-अ) पद 
शि शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
३ श्रीमती शोभा नेताजी जाधव,सहायक प्राध्यापक, सदस्य 
ध्यापक महाविद्यालय,अरण्येश्वर,पुणे-९ 
La शिक्षण सहायक संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.)महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य सचिव 
अशासकीय सदस्य (गट-ब) 
५ SLM तुकाराम खर्चे,सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, सदस्य 
विवेकानंद विद्यालळय,यवतमाळ,जि.यवतमाळ, 
(१५,विश्वासनगर आर्णी रोड,यवतमाळ जि.यवतमाळ-४४५ ००१) 
& श्री.संजय दत्तात्रय कामतेकर,सहायक शिक्षक, सदस्य 
शारदाश्रम विद्यामंदिर,मुलांचे माध्यमिक विद्यालय, 
डॉ.भवानी शंकर रोड,दादर,मुंबई-२८ 


झासन निर्णय क्रमांकः २०१९/प्र.क्र.६७/टीएनटी-४ 


२. शिक्षक पुरस्कारासाठी अंतिम निवड करतांना दि.२१ जुले,२०१६ च्या शासन परिपत्रकातील 
तरतुदींचे काटकोरपणे पालन करण्यात यावे. निवडी संदर्भात आवश्‍यक ती गुप्तता राखण्याची दक्षता 
निवड समितीने घ्यावी. 
३. वरील निवड समितीचे गट-अ मधील अ.क्र.१, २ व ४ हे सदस्य, तसेच श्रीमती शोभा नेताजी 
जाधव,सहायक प्राध्यापक,अध्यापक महाविद्यालय, अरण्येश्वर,पुणे-९ हे शासकीय सदस्य असल्याने 
त्याची समितीच्या कामाकरीता होणारी प्रवासभत्ता व दैनिक भत्त्याची देयके, त्यांच्या वेतन व भत्त्याची 
देयके ज्या लेखाशिर्षाखाली काढली जातात त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावीत. 
४. गट ब मधील अनुक्रमांक ५ व ६ वरील अशासकीय सदस्यांना समितीच्या कामकाजासाठी 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता/नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या दराने देण्यात यावा. मात्र त्यांना विमान 
प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकूलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
५. या सदस्यांचा प्रवासभत्ता व दैनिक भत्याचा खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण ८०, सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन (००)(००) (०१) शिक्षण संचालक (२२०२ १०९१) 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च (दत्तमत्त)”या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० च्या मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. अशासकीय सदस्यांची देयके शिक्षण संचालक (माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाकडून अदा केली जातील. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२४१८०९५१६३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


JAYSING ; 
SHIVAJI RASKAR £ 
(ज. शि. रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. आयुकत (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३. शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

५. श्रीमती शोभा नेताजी जाधव,सहायक प्राध्यापक,अध्यापक महाविद्यालय, 
अरण्येश्वर,पुणे-९, -शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),म.रा.पुणे.यांच्या 
मार्फत. 

६. डॉ.नितीन तुकाराम खर्चे,सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक,विवेकानंद विद्यालय, 
यवतमाळ,जि.यवतमाळ-शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),म.रा.पुणे. 
यांच्या मार्फत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः २०१९/प्र.क्र.६७/टीएनटी-४ 


७. श्री.संजय दत्तात्रय कामतेकर,सहायक शिक्षक शारदाश्रम विद्यामंदिर, 
मुलांचे माध्यमिक विद्यालय,डॉ.भवानी शंकर रोड,दादर,मुंबई-२८- शिक्षण संचाळक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),म.रा.पुणे.यांच्या मार्फत. 
८. सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई. 
९. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्राळय,मुंबई. 
१०.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
११.मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१२.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, 
१३.सचिव,आदिवासी विकास विभाग ,मंत्रालय,मुंबई. 
१४.महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा)महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे . 
१६. निवड नस्ती,टीएनटी-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


